सहायक वन संरक्षक गट-अ 
(कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ७७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ :- 9) शासन आदेश महसूल व वन विभाग क्र.एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.७५/फ-८, 
दि.१७/०७/२०१९. 
२) शासन आदेशा महसूल व वन विभाग क्र.एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.११६/फ-८, 
दि.२१/०८/२०१९. 
३) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,नागपूर यांचे मुळ अर्ज क्र.३३९/२०२० 
मधील दि.२०/०७/२०२० चे आदेशा. 
४) अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक) नागपू यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/मवसे/वैन/ 
प्र.क्र.४९/१७-१८/५५३/२०-२१ दि.०५/०८/२०२० 
प्रस्तावना - 


शासन अधिसुचना सामान्य प्रशासन विभाग दि.२८.०४.२०१५ व दि.१५.६.२०१७ (सुधारीत) मधील 
तरतुदीनुसार श्री.शेख अब्दुल मजीद अब्दुल रज्जाक, सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व वन्यजीव) गोंदिया यांच्या 
पत्नी मनोरूग्ण असल्याकारणास्तव शासन पत्र दि.२७/०५/२०१९ अन्वये श्री. होख यांना नागपूर महसूली 
संवर्गातुन औरंगाबाद महसूली संवर्गात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. 


२. शासन आदेश दिनांक १७/०७/२०१९ अन्वये श्री.शेख यांची औरंगाबाद महसूली विभागामध्ये सहायक 
वनसंरक्षक (जंकास व कॅम्पा) किनवट नांदेड वन विभाग या पदावर पदस्थापना करण्यात आली तथापि 
मा.मुख्यमंत्री व मा.मुख्य सचिव यांनी नक्षलग्रस्त व आदिवासी विभागातील रिक्‍त पदे भरण्याबाबत दिलेले 
आदेश विचारात घेऊन शासन आदेश दि.२१/०८/२०१९ अन्वये श्री. शोख अब्दुल मजीद अब्दुल रज्जाक, 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व वन्यजीव) गोंदिया यांचे सहायक वनसंरक्षक (जंकास व कॅम्पा) किनवट नांदेड 
वन विभाग या पदावरील बदलीस दि. ३१/०५/२०२० पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. सदरची स्थगिती 
दिनांक 39/4/2020 रोजी संपली आहे. त्याअनुषंगाने share अब्दुल मजीद अब्दुल रज्जाक, सहायक 
वनसंरक्षक यांना गोंदिया वनविभागातून दिनांक १९/०६/२०२० रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 


३. श्री. शेख अब्दुल मजीद अब्दुल रज्जाक यांच्या पत्नी मनोविकार या आजाराने पिडीत असल्याने 
त्यांच्यावरील उपचारच्या दृष्टीने share यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांचे विनंतीचे जिल्हयाचे ठिकाणी 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी मूळ अर्ज 
क्र.३३९/२०२० मध्ये दिनांक २०/०७/२०२० रोजी आदेश पारित करून श्री. शोख अब्दुल मजीद अब्दुल 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ७७/फ-८. 


रज्जाक यांनी त्यांचे बदलीबाबत केलेले निवेदनावर निर्णय घेण्यास आदेशीत केले आहे. वरील वस्तुस्थिती 
विचारात घेऊन शासन खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करत आहे. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वनसेवा, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) मधील सहायक वन संरक्षक या संवर्गातील खाली नमूद 
अधिकारी यांची शासकीय कर्मचाऱ्याची बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याची बदलीने पदस्थापना अभिप्राय 
पदस्थापना 
7 श्री. हख अब्दुल मजीद अब्दुल । सहायक वनसंरक्षक -२ अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४ TY 
रज्जाक , सहायक वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण विभाग, | (५) नुसार (रिक्‍त पदावर) 
(जंकास व कॅम्पा) किनवट नांदेड | बीड (रिक्‍त पदावर) (विनंती नुसार) 
वन विभाग 


२. सदर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्याला नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर 
होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले, याबाबत 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास anil.dhas @nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१६१४३५०२६५१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥एठ, ou=Revenue And forest Department, 


}3603426329c81b1b292ed2d168c892811118cc7, 
)5886c8d5 14e40d54d27ff3a80ffd907a05433b1c412b7f7ffa0afd 


(अनिल धस) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 


प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र. ७७/फ-८. 


) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरगाबाद. 

) उपवनसंरक्षक,(प्रादेशिक) नांदेड/ औरंगाबाद 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र २,नागपूर 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी,नांदेड/औरगाबाद 

) 


मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) संबंधित अधिकारी ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


